सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, 
aR व जलजन्य रोग), पुणे-१ 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील १५ 
अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, १० मजला,मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६/०८/२००७. (सुधारीत आकृतीबंध) 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ- 
५, दि.१८.०३.२०२४. 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०६.०९.२०२४ 

४) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/कक्ष ५५-क/१५ अस्थायीपदे/लेखाशिर्ष 
३४२/२२९-३१/२०२४ दि.३१.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जळजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधातील मंजूर पदे आहेत. सदर १५ अस्थायी पदांना सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन 
निर्णय क्र. हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५, दिनांक १८.०३.२०२४ अन्वये 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आली असल्याने, संदर्भ क्र.४ अन्वये संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदरहू १५ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 


शासन निर्णय :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने 
HAAG असल्याने, सदर १५ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१ कार्यालयातील १५ अस्थायी पदांचा तपशिल 


अ.क्र.| पदनिर्मितीच्या शासन पदनाम पदांची | ६ व्या वेतन आयोगानुसार 
निर्णयाचा क्रमांक व संख्या । वेतनश्रेणी (रुपये) 
दिनांक 
| झा.नि.  न.वि.सा.आ. | अधिक्षक (गट-क) a पी.बी-२ (9300-38200) 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी- + TS पे रु.४३०० 
२ | २०६०/१५६२६/ड, शिपाई (गट-ड) a एस-१ (४४४०-७४४० 
दि.३०/०३/१९६२ - ग्रेड पे रु.१३०० 
३ ।शा.नि.,  न.वि.सा.आ. कनिष्ठ लिपिक वि पी.बी-१ (५२००-२०२००) 
गृ.नि.वि. क्र.पीएचडी- | (गट-क) ग्रेड पे रु.१९०० 
४ । २०६४/डी, वरिष्ठ लिपिक a पी.बी-१ (५२००-२०२००) 
दि.१६/०२/१९६५ (गट-क) + ग्रेड पे रु.२४०० 
५ शा.नि., सहायक अधिक्षक पी.बी-२ (९३००-३४८००) 
क्र.एमएमई/३८६९/ (गट-क) + ग्रेड पे रु.४२०० 
६१०९८/बी, 
दि.४/८/१९७२ 
६ ।शा.नि.,सा.आ.वि., वाहन चालक (गट-क) 7 पी.बी-१ (4200-20200) 
क्र.सीडीपी१०५७, + ग्रेड पे रु.१९०० 
दि.६/११/१९५८ 
७ ।शा.नि.,सा.आ.वि., कनिष्ठ लिपिक वि पी.बी-१ (५२००-२०२००) 
क्र.एचडब्ल्यूटी (गट-क) ग्रेड पे रु.१९०० 
१०८६/डी, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 


दि.१५/९/१९६० व 
क्र.एसएळओ१३६७/जे, 
दि.२३/७/१९५८ 
८ शा.नि., न.वि.सा.आ.वि., | प्रशासकीय अधिकारी वि पी.बी-२ (९३००-३४८००) 
क्र.डीएमई १०७६/६२७६ | (गट-ब) + 7S पे रु.४४०० 
९ | पीच-१२ दि.१/११/१९७६ | अधिक्षक (गट-क) वि पी.बी-२ (९३००-३४८००) 
-- ग्रेड पे रु.४४०० 
१० कनिष्ठ लिपिक _ पी.बी-१ (५२००-२०२००) 
(गट-क) + 7S पे रु.१९०० 
णि सहायक अधिक्षक 2 | पी.बी-२ (९३००-३४८००) 
(ळेखापाल) (गट-क) ग्रेड पे रु.४२०० 
१२ वरिष्ठ लिपिक (गट-क) | २ | पी.बी-१ (५२००-२०२००) 
+ ग्रेड पे रु.२४०० 
१३ ।शा.नि., वरिष्ठ लिपिक (गट-क) 7 पी.बी-१ (५२००-२०२००) 
क्र.एमएमई/३८६९/ + ग्रेड पे रु.२४०० 
६१०९८/बी, 
दि.४/८/१९७२ 
एकूण १५ 
३. वरील पदांवरील खर्च पुढे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करीता मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 


००१(१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग) पुणे कार्यालय 


सांकेतांक २२१० ०३४२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 


दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१४५७०४५२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHESH 
GURULING 
HANSHETTI 


Digitally signed by MAHESH GURULING 
HANSHETTI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf17bd 
e071¢16e4fc5d59c6c056a12206b90f86 
b0b039, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABD 
5E56CEB34FAF620B051435FE8057488B 
AB1D4B20721FD1, cn=MAHESH 
GURULING HANSHETTI 

Date: 2024.09.23 08:58:28 +01'00' 


(महेश हंशोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा,आयुकक्‍्तालय, मुंबई/पुणे. 


३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे. 


५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


६) लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


९) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 


१०) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 


११) निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


